श्री.सुबोध PAR जायस्वाल, AG, महासंचालक 
व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, यांना 
कार्यमुक्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- आयपीएस-२१२१/प्र.क्र.३४७/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.१-२१०१९/१०/२०१९-आयपीएस.|॥, दि.३१/१२/२०२०. 


शासन आदेठा :- 


केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी, संदर्भाधीन पत्रान्वये श्री. सुबोध कुमार 
URIS, भापोसे, महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, यांची महासंचालक, 
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (0.।.5.5.), या पदावर नियुक्‍ती करण्यास मंत्रिमंडळ नियुक्‍ती समितीने 
मान्यता दिली असल्याने, श्री.सुबोध कुमार जायस्वाल, भापोसे यांना कार्यमुक्त करण्याबाबत कळविले 
आहे. 
२. तद्नुषंगाने, श्री. सुबोध कुमार जायस्वाल, भापोसे, यांना महासंचालक, केंद्रीय औद्योगिक 
सुरक्षा बल (0.।.5.5.), या पदावर रुजू होण्याकरीता महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य,या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
३. तसेच, श्री.सुबोध कुमार जायस्वाल, भापोसे यांना कार्यमुक्त केल्याने रिक्‍त होत असलेल्या 
महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, या पदाचा अतिरीक्त कार्यभार श्री. हेमंत 
नगराळे, भापोसे, महासंचालक, (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे पुढील 
आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०७१२१०३२९८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
१. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. श्री.सुबोध कुमार जायस्वाल, भापोसे, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. श्री.हेमंत नगराळे, भापोसे, महासंचालक, न्यायिक व तांत्रिक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२१२१/प्र.क्र.३४७/पोल-१ 


प्रत, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.राज्यमंत्री (गृह) Ae / ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


AY 


2 


८ 0०८ 


G ८:८४) 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/ 2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०) सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) निवडनस्ती कार्यासन पोल- १. 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


